जलसंपदा विभागातील मृद सर्वेक्षण अधिकारी 
गट-अ (राजपत्रित) पदाच्या सेवाप्रवेश नियमात 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सेप्रनि-०१२/६४/१२/आ(संनि), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ मार्च, २०२१ 


वाचा : जलसंपदा विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक : सेप्रनि २०१२/प्र.क्र.६४/१२/आ (संनि), 
दिनांक २३.०६.२०१७ 


शासन निर्णय :- 

जलसंपदा विभागातील मृद सर्वेक्षण अधिकारी, गट-अ (राजपत्रित) पदाचे 
सेवाप्रवेश नियम वाचा येथील दिनांक २३.०६.२०१७ च्या अधिसूचने अन्वये अधिसूचित करण्यात 
आले असून, सदरहू सेवाप्रवेश नियमातील नियम २ व नियम ३ च्या पोटनियम (२) मध्ये भारतीय 
संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ अंतर्गत सुधारणा सोबतच्या अधिसूचनेत (इंग्रजी व मराठी) 
दर्डविल्याप्रमाणे शासन विहित करीत आहे. 

उपरोक्त अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या असाधारण राजपत्रात स्वतंत्ररित्या 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३१८१६५९०७०१२७ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


ria Digitally signed by Uddhav Rabhaji Dahiphal 
Uddhav Rabhaji DN: GN = Uddhay Rabhall Dahiphale, C- IN, S= 
i Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
Dahiphale Bate 2001 का 
(उ. र. दहिफळे) 
शासनाचे उप सचिव 


सोबत : वरीलप्रमाणे 


प्रत :- 

१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्राने), 


शासन निर्णय क्रमांकः सेप्रनि-२०१२/६४/१२/आ(संनि), 


प. अपर मुख्य सचिव (जसंनि व वि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
६. सचिव ( जसंव्य व लाक्षेवि, जळसंपदा विभाग, HATHA, मुंबई Yoo ०३२. 
; सचिव (प्रकल्प समन्वयक), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032, 

र मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 

१०. मा.मंत्री (जलसंपदा) / मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, 

११. महासंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संकल्पन प्रशिक्षण व जलविज्ञान संशोधन व 
सुरक्षितता मेरी, नाशिक, 

१२. जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, 

१३. सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१४. व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालय, मुंबई (पत्राने), 

१५. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १२), मंत्रालय, मुंबई, 

१६.  विधिव न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१७. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१८. जलसंपदा विभागातील सर्व आस्थापना कार्यासने, 

१९. कक्ष अधिकारी, कार्यासन आ(वर्ग-१/आ(वर्ग-२)/आ(प्रशिक्षण)/गोपनीय/नोंदणी 
शाखा, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

२०. संग्रहार्थ/कार्यासन आ(संनि) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


NOTIFICATION 
Water Resources Department, Mantralaya, 
Madame Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk, 
Mumbai 400 032. 


Dated the 18 March, 2021. 
CONSTITUTION OF INDIA 


No.BCR 2012/C.R.64/E(CR) — In exercise of the powers conferred by the proviso to 
article 309 of the Constitution of India, the Governor of Maharashtra is hereby pleased to 
make the following rules to amend the Soil Survey Officer, Group-A (Gazetted), in the Water 
Resources Department (Recruitment) Rules, 2017, namely :- 

1. These rules may be called the Soil Survey Officer, Group-A (Gazetted), in the Water 
Resources Department (Recruitment) (Amendment) Rules, 2021. 

2. In the rule 2 of the Soil Survey Officer, Group-A (Gazetted), in the Water Resources 
Department (Recruitment) Rules, 2017 ( hereinafter referred to as "the principal rules"), for 


the existing clauses (a), (b) and (c) the following clauses shall be substituted, namely :- 


(a) “Commission” means the Maharashtra Public Service Commission; 
(b) "Degree" means a degree of a statutory University; 
(c) "Department" means the Water Resources Department of the 


Government of Maharashtra; 
(d) "Government" means the Government of Maharashtra. 


3. In sub-rule (2) of rule 3 of the principal rules, after the words "by nomination" the 


' 


words "through the Commission, " shall be inserted. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


a Digitally signed by Uddhav Rabhaji Dahiphale 

U d d h av Rab h al | DN: CN = Uddhav Rabhaji Dahiphale, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 

OU = Water Resources Department 


Dahiphale Date: 2021.03.18 17:06:30 +05'30' 


( U.R.Dahiphale ) 
Deputy Secretary to Government 


अधिसूचना 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०3२. 
दिनांक : १८ मार्च, २०२१. 


भारताचे संविधान :- 


क्रमांक : सेप्रनि २०१२/प्र.क्र.६४/आ(संनि) :- भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या 


परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे 


जलसंपदा विभागातील मृद सर्वेक्षण अधिकारी, गट-अ (राजपत्रित), (सेवाप्रवेश) नियम, २०१७ 


यामध्ये सुधारणा करण्याकरीता पुढील नियम करीत आहेत, ते असे :- 


१. या नियमांना महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागातील मृद सर्वेक्षण अधिकारी, गट- 


अ (राजपत्रित), (सेवाप्रवेश) (सुधारणा) नियम, २०२१ असे संबोधण्यात यावे. 


२. महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागातील मृद सर्वेक्षण अधिकारी, गट-अ 


(राजपत्रित), (सेवाप्रवेश) नियम, २०१७ (यात यापुढे ज्याचा उल्लेख "मुख्य नियम" असा करण्यात 


आला आहे) मधील मुख्य नियम २ मधील खंड (अ), (ब) व (क) याऐवजी खालील खंड समाविष्ट 


करण्यात येत आहे.:- 


() *“ आयोग” म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ; 
(ब) "पदवी " म्हणजे सांविधिक विद्यापीठाची पदवी ; 


(क) " विभाग " म्हणजे शासनाचा जलसंपदा विभाग ; 
(S) "शासन " म्हणजे महाराष्ट्र शासन. 


३. मुख्य नियम ३ मधील उप नियम (२) मधील शीर्षामध्ये "नामनिर्देशानाने" या शब्दानंतर 


"आयोगामार्फत" हा शब्द समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Uddhav Rabhaji 
Dahiphale Water Resources Department 


Date: 2021.03.18 17:06:43 +05'30' 


(उ.र.दहिफळे) 
शासनाचे उप सचिव 


Digitally signed by Uddhav Rabhaji Dahiphale 
DN: 


CN = Uddhav Rabhaji Dahiphale, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU = 


